














शं कॅप्टन आनद रोवे€राव) जा 


च बातमी आली की, कॅप्टन आनंद राव स्वर्गवासी झाळे आणि 
कॅप्टन रावांच्या विस्मृतींचा उजाळा झाला. पांढरेशुभ्र भुरभूरीत 
केसांचं टोपळं. निळसर झाक असलळेळे डोळे. कानाच्या खालपर्यंत 
आलेले कल्ले, चेहऱ्यावर सदैव हसरा भाव, असे शिडशिडीत बांधा 
असलेल्या एक्याण्णवावं वर्ष चाळू असतानादेखील कॅप्टन रावांचा 
उत्साह तरूणाला लाजवेल असा होता. 















































स्फुर्तिदायक भाषेचा वापर करण्याची शेली अनोखी होती. अगदी दोन 
आठवड्यापूर्वी ते तीन मजले चढून अत्री आणि अनुसूया याच्या 
नाडीग्रथांच्या आशिर्वादासाठी चोपन्न पायऱ्या चढून आले. तेव्हा महर्षी 
त्यांना आशिर्वाद देताना म्हणाले, 'अंरे तरूण माणसा, तुला आंतरिक 
आनंद हवाय ना? कर या नाडीग्रथांची सेवा... पहा काय होत ते'... आणि 
खरोखरच ते एक्याण्णव वर्षांचे तरूण महर्षींच्या ताडपत्रांच्या कथनाकडे 
बघून म्हणाले, 'यस सर... आय विल डू इट!'... 











तो त्यांचा आवाज त्यामधील गुढार्थ तेव्हा कळला नव्हता. नंतर त्यांच्या 
अस्खलित इंग्रजीमधून त्यांनी नाडीग्रंथांचा केळेळा गौरव जेव्हा 
व्हिडीओवर अवतरित झाला, तेव्हा त्यांचे डोळे, त्यांच्या कथनातीळ 
आदरभाव हा आज एक चर्चेचा विषय आहे. 


एक दिवशी आमचे सर्व कुटुंबिय त्यांच्या घरी पोहोचल्यावर म्हणाले, 
“काय ऐकायची इच्छा आहे? आम्ही सर्वानी त्यांना विनंती केळी. 'डोरळॉक 
होम्स आम्हाळा ऐकायळा आवडेल'. “साधारण तासभर चालेल बरं का' 
असं म्हणत कॅप्टन राव त्यांच्या घराच्या गोळ टेबलाडोजारच्या त्यांच्या 
आवडत्या जागेत स्थानापन्न झाळे. मी आणि अलका समोरच होतो. एका 
बाजूला चिन्मय आणि त्याची पत्नी वरदा आणि दुसर्‍या बाजूला माझे 
जावई पराग आणि मुलगी नेहा आणि या सगळ्या कार्यक्रमाळा घडवून 
आणणारा माझा चुळत भाऊ प्रकाहा ओक असे थोड्याझा मिणमिणत्या 
प्रकाशात बसळो होतो. माहोळ शेरलॉक होम्सच्या एका गुप्तहेर कथेचा 
होता. होरळॉक होम्सनी त्यांचा तो बाकदार पाईप तोंडात धरून एक 
मंचबॉक्समधून काडी काढून पाईप पेटवळा आणि वॉटसनकडे बघून 
त्यांनी म्हटळं, “आता बहुतेक दारावर टकटक होईल". तिकडे दारावर 


























टक-टक! आणि पुढे ती कथा चाळू राहिळी. कथा ऐकताना त्यातील 
स्कॉटिडा, ब्रिटिशा आणि काही कॅरॅक्टरर्सचे स्पॅनिडा आणि ग्रीक संवाद 
कॅप्टन रावांच्या तोंडातून त्या त्या भाषेच्या बाजातून इंग्रजी येत असताना 
आम्ही जणू काही वॉटसनच्या बरोबरच शहोरलॉकच्या लंडनमधील 221बी, 
बेकर स्ट्रीटमधील केलेल्या प्रत्येक कृतीच्या पासून अगदी पाच फुटावर 
असल्याचा आभास निर्माण होत होता. राव कथाकथनाच्या त्या धुंद 
वातावरणाचे निर्माते होते. आम्हाला ते त्या काळात घेऊन गेळे. होरळॉक 
होम्सनी सोडवळेळा तो किचकट रहस्याचा गुंता अगदी सहजपणे सुटला 
नी आम्ही प्रचंड आवेगाने टाळ्या वाजवून कॅप्टन साहेबांच्या त्या 
कथाकथनाचा, त्यातील शोलीचा, प्रत्येक तपशिळाचा आणि त्यामधीळ 
आणि त्यामधील रहस्याचा इतके ळीलया कथन कसे झाळे, कसे करतात 
असे म्हणत चर्चा करत राहिलो. 

खरतर कॅप्टन रावांचा हा एक आगळा छंदच. माझा भाऊ प्रकाडा 
म्हणाळा, “गेळे कित्येक वर्ष मी माझ्या संध्याकाळी कॅप्टन रावांच्या 
समवेत बसून अनेक अशा साहित्यिक कलाकृती ऐकून कानात साठवल्या. 
कथनासाठी महत्वाच्या भागांचा अतिडाय सूक्ष्म उल्लेख करुन देणारी 
त्यांची प्रचंड स्मरणडाक्ती, घटना ज्या भागात होते त्या भागातील 
भौगोळिक आणि सांस्कृतिक परिप्रेक्षाचे आकलन नीट व्हावे म्हणून 
त्याचा सदैव कटाक्ष, आधून मधून काही क्वचित ठिकाणी स्पॅनिडा 
भाषेच्या संवादाची उकळ करून सांगताना मराठी कथनातून, “आता असं 
बघा बरं का... म्हणायची स्टाईल. मनात घर करुन राहयची”*. 

















“एखादी कादंबरी आणून द्याना. छान कथा सांगायसाठी असेळ तर" 
आणि नव नव्या कलाकृतींची ओळख आम्हाला होई. प्रकाहा मळा 
सांगताना म्हणाळा होता. “आमचा कादंबरी कथनाचा कार्यक्रम चाळू 
राहिला. समोर ग्लासमध्ये व्हिस्कीचे पेग, त्यात सोडा पण बर्फ नाही, 
थोडसं चॅव्मंव आणि आसपास त्यांनी जलरंगात तयार केळेळी 
निसर्गचित्र. काही पूर्ण होऊन तयार, काही थोड्याऱ्या टचच्या प्रतिक्षेत, 
तर काही आपल्या गालांवरून गोंजारून निसर्गाने नटायला सज्ज झालेले 
कॅनव्हास ब्रडच्या नाजुक फटकार्‍यांची वाट पाहताहेत '. कॅप्टन रावांच्या 
रंगवलेल्या रंगात ओढलेल्या ब्रडाची! त्यांच्या निसर्गचित्रांची एक वेगळीच 
आगळी डोली आहे. त्यात कुठेच माणूस दिसत नाही. एक वाट, थोडासा 
चढाव किंवा टेकडीवजा डोंगर, डोंगराच्या आसपास हिरवळ, त्या 
पायवाटेतून जाण्याकरता निर्माण झाळेला कोरड्या जमीनाचा भाग आणि 
आकाझातील विविध मोसमांच्या छटा परंतु 














खासकरून आभाळलळेलं, पाण्याने ओथंबळेल्या ढगांचं आभाळ, असा 
थोडासा मंद सांयकाळचा निसर्ग. ही त्यांच्या चित्रातील वैशिष्टय. हिरव्या 
रंगाचा भरपुर उपयोग हाही त्याचा भाग. कॅप्टन रावांचा एक्याण्णव्या 
वर्षाचा प्रवास सांगताना ते म्हणाळे होते, मळा एक बहिण आणि दोघं 
तिघं भाऊ. जाता आता फक्त मी आणि माझा एक मोठा थोरला भाऊ 
असे उरलोयत. तो तिकडे कॅनडात असतो, मी इथे एकटा. पुढे चाळू 


श्‌ 
5 





त्यांच्या निवर्तनापर्वीची ट्रायल रन भाग 1ची छोटी क्लिप 


























कॅप्टन आनद राव 
(९.७[>२ए८ ॥७॥॥३॥१0- १०५५४७) 





एक मनस्वी व्यक्तिमत्व. 


सेकंड वर्ल्ड वॉर हा त्यांचा अत्यंत आवडीचा विषय. तरूणपणात त्यांची 
कॅप्टन म्हणून बढती झाली आणि त्यांच्या कारकिर्दीला अचानक एक 
दिवस पूर्णविराम मिळाला. म्हणाले, 'कसं दैव असतं पाहा. माझ्या 
बरोबरीचा बरंक सहकारी (जनरल अरुणकुमार वेद्य)पुढे आर्मीचा चीफ 
बनला. एक दिवशी मी आर्टिलरीच्या एका तोफेजवबळ बसलेलो असताना 
चुकून त्या आर्टिलरीमध्ये असलेला एक बॉम्ब अचानकपणे फुटला आणि 
मी दूर जाऊन कोसळलो. नंतर ठीक झालो, परंतु दोन कान मात्र माझे 
काम करेनासे झाळे आणि मी ठार बहिरा झालो. ब्रिटिश आर्मीच्या 
नियमाप्रमाणे मला मेडिकल ग्राऊंडवर काढण्यात आले. त्या नोकरीत मला 
पेन्शन मिळण्यासाठीची पुर्तता न झाल्यामुळे मला पेन्हनही नव्हती अन 
मला ग्रॅज्युइटी नव्हती. नंतर भारतीय सरकारनेही ती नाकारली. 

अशा त्या बहिरेपणाच्या काळात भावाने मला परदेशात बोलावले 
त्याच्याकडे काही काळ काढल्यावर मी अमेरिकेत विविध राज्यात फिरलो, 
राहिलो आणि बहिरेपणावर मात करण्याकरता म्हणून वाचनाला सुरूवात 
केली. भाषा ऐकून न घेता वाचनाला सुरूवात केळी आणि अमेरिकेत 


























जमलेल्या विविध राष्ट्रीय संस्कृतीच्या पार्श्वभूमीच्या लोकांची वैशिष्ट्ये 
टिपली. त्यातच मला फोटोग्राफी, चित्रकला आदींचा शौक लागला. 
अमेरिकेत मला एकांनी कंटेन्ट राईटींगचे शिक्षण दिळे आणि मी अनेक 
जाहिरातींचा मजकुर लिहायला लागलो. असं करता करता एकदा 
भारतात आलो असताना प्रतिभा अडव्हटायझिंगमध्ये मी नोकरीला 
लागलो. काही काळ पुन्हा कॅनडात जाऊन वास्तव्य केले. मध्यंतरीच्या 
काळात कानावर शास्त्रक्रिया करून घेऊन मी माझे बहिरेपण संपवले. 
आज वयाच्या इतक्या संध्याकाळी माझी ऐकण्याची क्षमता अधिक तीव्र 
झाल्याचे जाणवले. काही तुटपुंजे मिळणारे द्रमहाचे व्याज आणि या 
चित्रकलेच्या माध्यमातून बनवलेली ही निसर्गचित्रे मला पोटापाण्याला 
पुरतात. आता माझा आनंद हा असाच कथाकथनातून आणि चित्रकळेतून 
मला सादर करायला आवडतो". 

“प्रकाश, तुम्ही भेटता तेव्हाच माझ्या खोलीत थोडीफार वर्दळ असते. 
अन्यथा मी आणि पुस्तके आणि माझा जुना टाईपरायटर. एक बाई 
सकाळी जेवण बनवून जाते आणि त्याचपैकी एखादी पोळी मी रात्री 
खाऊन मजेत असतो". असो. 


आज कॅप्टन गेल्याची वार्ता मळा कळली आणि त्यांच्याशी अगदी अगदी 
एक आठवड्यापूर्वी घडलेली भेट आठवली. मंगेशकरच्या हॉस्पिटलच्या 
पाचव्या मजल्यावर ते पहुडले होते. हसऱ्या चेहर्‍याने मला म्हणाले, 
'शशिकांत, आता बरा झालो की नाडीग्रंथांवरचे उरलेले रेकॉर्डिंग 
करायला येतो'. फिजीओथेरपिस्ट त्यांना सावकाश उठवून तिथल्या तिथे 














चालण्याचा व्यायाम सांगत होते. मी हात देऊ केला तर मानेने नकार देत 
त्यांनी तो व्यायाम पुरा केला. त्याच्या आधी काही दिवस पाय घसरल्याचे 
निमित्त होऊन कॅप्टन साहेब त्या हॉस्पिटलचा पाहुणचार घेत होते. तेथून 
बाहेर आले घरी. त्यानंतरच्या काही दिवसातच त्यांच्या देहावसानाची 
बातमी मनाला खिन्न करून गेली. नाडीग्रंथांबद्दलची माहिती पूर्ण जगाला 
व्हावी म्हणून त्यांच्या शौळीदार इंग्रजीमधून केळेळे कथन त्यांनी दिलेल्या 
ट्रायल इंटरव्ह्युमधून मात्र आम्हा नाडीग्रंथप्रेमीं जवळ एक खजिना म्हणून 
राहिले. सुयोग्य वेळी त्या व्हिडीओ टेपला विविध मार्गांनी प्रसिध्दी मिळेल 
आणि कॅप्टन राव, शेरलॉक होम्स या व्यक्तिमत्वासारखे आणि कित्येक 
महान साहित्यकारांच्या बरोबरच नेहमीच आठवले जातील. निदान 
आमच्यासारख्या काही चाहत्यांच्या मनात... धन्यवाद... 


ळेखन काल २४ ऑक्टोबर २०११. 


समाप्त 


